महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि ११२१/प्र.क्र.२१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०२१ 
शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील 
कक्ष अधिकाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या 
विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. श्रीमती 
| a. | २ ३ PB ५ 

१) श्री । शि.बा.चव्हाण गृह विभाग नगर विकास विभाग 

२) श्रीमती | उ.न.परब महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 

३) । श्रीमती | अ.वि.जावडेकर कृषि व पदुम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

४) | श्रीमती | भा.दि.धुरी कृषि व पदुम विभाग इतर मागास बहुजन कल्याण 

विभाग 

५) श्री । प्र.स.हाडंबर नियोजन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

६) श्री । वि.अ.जायकर सामाजिक न्याय व विशेष पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
सहाय्य विभाग 

७  । श्रीमती | स्वा.सु.लोहार वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | विधि व न्याय विभाग 
विभाग 

८) _ श्रीमती | स्नेहा अजित चुरी वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये । नियोजन विभाग 
विभाग 

९) श्री | दि.म.राणे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वित्त विभाग 
विभाग 

१०) | श्रीमती | म.प्र.किणी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

११) श्री ।प.नं.बहुरे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य मराठी भाषा विभाग 
विभाग 

१२) श्री ।सु.दे.सरदार सामाजिक न्याय व विशेष महिला व बाल विकास विभाग 
सहाय्य विभाग 

१३) | श्रीमती | मेघा कांदळकर अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सामान्य प्रशासन विभाग 
संरक्षण विभाग 


२. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना दिनांक ०१.०९.२०२१ (म.पू) पासून रकाना क्र.४ येथील नमूद विभागातून 


एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि ११२१/प्र.क्र.२१/१४-ब, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


३. सदर आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेहा असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश निर्गमित करण्याची 
आवश्यकता नाही. 


४. सदर अधिकारी दिनांक ०१.०९.२०२१ (म.पू) रोजी बदलीच्या विभागात रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचेविरुध्द शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दिनांक २३.१२.२०१६ 
मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


प्‌. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव 
आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

६. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान Salient यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्‍त 
अधिकाऱ्यांचे १ सप्टेंबर, २०२१ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा करण्यात येऊ नये 
अन्यथा त्यांना व्यक्‍तीऱ: जबाबदार धरण्यात येईल. 


७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व अधिकारी/कर्मचाऱयांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार बदलीनंतरच्या 
प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्र.कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ 
अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 
बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 

८. संबंधित विभागानी सदर अधिकारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग 
(कार्यासन १४-ब) यांना सादर करावी. 

९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११७०६५८५९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Gajanan Bhimrao 


u=Ger 
‘alCode=400032, st=Maharashtra, 
b0795ae988a7c005050191; 21798a5cled41ada8a72725a 


Gurav ८ या 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

प्रत, 

१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

३) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

४) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वल्लभदास रोड, मुंबई- 


४०००१, 
५ आहरणव संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग ( संबंधित मंत्राळयीन विभागामार्फत) 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवड नस्ती- साप्रवि १४-ब 
पृष्ठ २ पैकी २ 


